= 
4 


PRS Mc eww of 


Oo Oo .O O 
avn AI -0 0 


नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
अंतर्गत नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांना 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 
(सन २०२१-२२) 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ जानेवारी, २०२२. 


शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१५/प्र.क्र.१०६६/नापु-१६-ब, दि.०९.०७.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७४/नापु-१६-ब, दि.११.०७.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७३/नापु-१६-ब, दि.२५.०७.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१६/१॥२/८०/प्र.क्र.१२३५/नापु-१६-ब, दि.०५.०१.२०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१२५/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०२/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१२२/नापु-१६-ब, दि.२८.०५.२०१९. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.०७/नापु-१६-ब, दि.०५.०७.२०१९. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.३४/नापु-१६-ब, दि.३१.१०.२०१९. 


. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.७१/नापु-१६-ब, दि.०७.०१.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.११७/नापु-१६-ब, दि.१३.०२.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१४/नापु-१६-ब, दि.२७.०२.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१०/नापु-१६-ब, दि.०२.०३.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.११७ (भाग-१)/नापु-१६-ब, दि.०२.०३.२०२०. 
. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१५३/नापु-१६-ब, दि.१८.०३.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१४०/नापु-१६-ब, दि.१९.०८.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.७२/नापु-१६-ब, दि.२७.१०.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१०३/नापु-१६-ब, दि.१२.०२.२०२१. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/५॥२/प्र.क्र.२९/नापु-१६-ब, दि.१८.०२.२०२१. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१३६/नापु-१६-ब, दि.०१.०४.२०२१. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१७/प्र.क्र.१३८३/नापु-१६ब, दि.०६.११.२०१७. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७७/नापु-१६ब, दि.१५.०६.२०१८, दि.०७.१२.२०१८, 


दि.२६.११.२०१८ व दि.२८.०२.२०१९. 


. शासन निर्णय क्रमांक- गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६-ब, दि.२८.०५.२०१९, 


दि.०६.०८.२०१९, दि.१३.०२.२०२० व दि.२०.०३.२०२०. 


. शासन निर्णय क्रमांक- गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.४३/नापु-१६ब, दि.३०.०६.२०२०. 
. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ब, दि.१९.१०.२०२० व 


दि.१८.०२.२०२१. 


, समक्रमांक झासन निर्णय दि.१८.०८.२०२१. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 


प्रस्तावना 


उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या नवीन शासकीय 


गोदाम बांधकामांना निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून पुढील 


विवरणपत्रात दर्डाविल्याप्रमाणे नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. | जिल्हा तालुका 'गोदामाचे नाव प्रशासकीय यापूर्वी वितरीत |सदर आदेशान्वये 

मान्यतेच्या करण्यात उपलब्ध करून 
आदेशानुसार आलेला निधी (इ) | देण्यात येत 
अंदाजित खर्च असलेला निधी 
(र) (र) 

Ee] नाशिक | त्र्यंबकेश्वर | मौजे तळेगाव ७३६१२६४२ ४४०२८११३ ७३९६१३२ 

२. | नाशिक पेठ पेठ ३६५९७४३५ ३४३४०३५० ५६४२७१ 

३. । नाशिक | कळवण मौजे भेंडी ५२६५७८९८ ४२४९१४८९ २५४१६०२ 

४. | जळगाव | चोपडा चहार्डी ४९५३८००० ४९५३८०० १११४६०५० 

५. | जळगाव | जामनेर जामनेर ४२२४६००० ४२२४६०० ९५०५३५० 

६. | सांगली | आटपाडी आटपाडी ३९०६०१९३ २३६१३१७८ ३८६१७५४ 

७. | परभणी | पाथरी पाथरी २४०००००० २४००००० ५४००००० 

८. । परभणी | पालम पालम २५७००००० २५७०००० ५७८२५०० 

९. | परभणी । पूर्णा पूर्णा २३०००००० २३००००० गति वित्र 

शिळ परभणी | गंगाखेड महतपुरी १९४००००० १९४०००० ४३६५००० 

शिना १. | भंडारा | लाखनी पिंपळगाव ३५४४७००० २०८८९२७१ ३६३९४३२ 

१२. | भंडारा | साकोली साकोली ३७५००००० १६८६४२२३ ५१५८९४४ 

१३. | भंडारा | आमगाव पवनी ४७८४४४२९ २५०९०४२० ५६८८५०२ 

१४. | भंडारा पवनी अड्याळ २७८१३००० २७८१३०० ६२५७९२५ 

१५. | भंडारा | तुमसर | am | 48343000 ५९३५३०० १३३५४७४४२५ 

१६. | वर्धा | समुद्रपूर समुद्रपूर ४८७२३६५८ २३७१५६९३ ६२५१९९१ 

१७. | वर्धा सेलू मौजे बेळगाव 39003400 ९८२१६४९ ५२९५४६५ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 


१८. | SoM | मेहकर मेहकर १९८१९००० १९३०९९२२ nee 
१९. | बुलढाणा | बुलढाणा पोखरी २४७७७००० ७०५२१८७ 3. 
20. बतळाणा bag le १५५९०००० 3§,00000 २९९७५०० 
२१. | ठाणे । मुरबाड मुरबाड ३६९६५००५ ६८४६५०१ ३०११८५० 
२२. | नांदेड | कंधार कंधार ६८४८०१६८ ६५५८००० ४16२९00 
२३. | नांदेड | कंधार बारुळ ३९८२१३६३ ८११४९०० ३१७०६४६ 
२४. | नांदेड | कंधार कुरुळा ३८९१९९६० 3७५२००० ३५१६७९६ 
२५. | नांदेड | लोहा मौ.माळेगाव ९२६१६९५३ ११५११७०० ८११०५२५ 
२६. | नांदेड लोहा मौ.लोहा ९५९७९९७६ १६१६६२०० ७९८१३७८ 
२७. | नांदेड लोहा मारताळा ५०६७६५६५ ७३१७७०० ४२३५८८७ 
२८. | नांदेड | भोकर भोकर ३६६७५८९४ ३६६७५८९ ee 
२९. | चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी ब्रम्हपुरी ४५०८२७४९ १४३०४३९१ कविते त) 
8°.) भंडारा | लाखांदूर ।लाखांदूर (जिरोबा) | २३६१६८००० २३६१६८०० २१२५५१२०९० 
३१. | भंडारा | साकोली | मौजा सेंदुरवाफा | १८५००००० ह AGES 
३२. | भंडारा | साकोली | मौजा पळसगाव | १८५००००० गद 0808 ग तर 
२३. | भंडारा | साकोली | मौजा कुंभली १८५००००० सत त 
३४. | भंडारा | साकोली | मौजा बाम्पेवाडा | १८५००००० १८५०००० १६६५००० 
२५. | भंडारा | लाखांदूर | मौजा मासळ क १८५०००० १६६५००० 
२६. | भंडारा | लाखांदूर | मौजा बारव्हा वेटपठरवेतेचे १८५०००० १६६५००० 
२७. | भंडारा | लाखांदूर | मौजा ओपारा बरेंगिगत) १८५०००० १६६५००० 
२८. | भंडारा | लाखांदूर | मौजा मोहरणा qZoeaee १८५०००० १६६५००० 
8 | भंडारा | लाखनी णा त Mee १६६५००० 
तुपकर १८५००००० 
४०. | भंडारा | लाखनी | मौजासेलोटी | ५८५००००० गी ह ह. 
४१. | भंडारा | लाखनी | मौजा राजेगाव | १८५००००० ae ical 
४२. | भंडारा | लाखनी मौजा गडेगाव १८५००००० या ग यदि 
४२. नाशिक | निफाड ह भो ८२८४७६१७ ८२८४७६१ २५५२४९७ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 


४४. | नाशिक | नांदगाव नांदगाव ६८३५११२५ ६८३५११३ २५५२४९७ 
प्‌. । ५५२४९७ 
४५. | नाशिक | येवला अंगणगाव ७३५०२६३६ ७३५०२६४ sen 
४६. मौजे 
राजूरवाहूला 
नाशिक | नाशिक NM , १०१६०९८०४ १०१६०९८० २५५२४९७ 
शासकीय धान्य 
गोदाम क्र.०१ 
मौजे 
राजूरबाहुला 
४७. | नाशिक | नाशिक 9) ai न ९३६६८८७५ ९३६६८८८ २५५२४९७ 
शासकीय धान्य 
गोदाम क्र.०२ 
मौजे 
४८. | नाशिक | नाशिक | ला” ९३६६८८७५ ९३६६८८८ २५५२४९७ 
शासकीय धान्य 
गोदाम क्र.०३ 
मौजे चंदनपुरी 
४९. | नाशिक | मालेगाव | शासकीय धान्य | ११०२८५८०४ | ११०२८५८९ २५५२४९७ 
गोदाम क्र.१ 
मौजे चंदनपुरी 
yo, | नाशिक | मालेगाव | शासकीय धान्य | ११०२८५८०४ ११०२८५८० २५५२४९७ 
गोदाम क्र.२ 
५१. हिंगोली वसमत मौ.कुरुंदा ३५८३८००० ३५८३८०० २५५२४९७ 
५२. | हिंगोली | वसमत वसमत ३६४७०००० ३६४७००० २५५२४९७ 
एकूण २४५८५१५१७९ । ४८८३२५७३९ २१८७७११०६ 
(अक्षरी रुपये:- एकवीस कोटी सत्याऐंशी लक्ष एक्काहत्तर हजार एकऱी सहा फक्त) 
२. उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने सुरु करण्यात 
यावीत. 
३ संबंधित गोदामांसाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र त्वरीत शासनास सादर करण्याची दक्षता संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


8. 


बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामाचा we वाढीव होणार नाही, 


याबाबत दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 


५. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याची 
खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर करावा. 


६. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास जिल्हाधिकारी 
यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा करावी. काही त्रुटी 
राहिल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी व त्याचा स्थळ 
निरीक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


७. हे आदेशा प्राप्त होताच सदरील तरतुद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्यात 


यावी. धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


८. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी दिनाक २८ फेब्रुवारी, २०२२ अखेर 
खर्ची टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता 
येणार नाही. 


९. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेझ्ानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दिनाक २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत खर्च करण्यात यावे. 
दिनाक २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत निधी खर्च न झाल्यास अन्य गोदाम बांधकामास वळती करण्यात 
येईल. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील, याची नोंद घ्यावी. 


१०. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार यावरील 
भांडवली खर्च, ०२, साठवण व वखार साठवण १०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) नविन 
गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 
(४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षातर्गत व सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


११. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार व 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक विभागास 


प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१६५४२१०४०६ असा आहे. हा sear 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


टु. 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sudhir Deodatta 


Tungar Ss 
(सुधीर तुंगार) 
शासनाचे सहसचिव 


जिल्हाधिकारी, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, भंडारा व 


बुलढाणा. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, नाशिक, पुणे, 
नागपूर व अमरावती. 


औरंगाबाद, 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


उप आयुकत (पुरवठा ), कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती. 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, 


भंडारा व बुलढाणा. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, 


नांदेड, हिंगोली, वर्धा, भंडारा व बुलढाणा. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, नांदेड, हिंगोली, 


वर्धा, भंडारा व बुलढाणा. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
महाळलेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

. उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, 
. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


33501059 


